अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या किंवा अन्य प्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेल्या उद्योग 
संचालनालयातील अधिकारी / कर्मचारी 


यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१३१/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मार्च, २०२० 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त वाचा येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न MHS अथवा अन्य जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणे, अशा 
प्रकारे रिक्‍त होणारी पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समिती यांचेकडे 
मागणीपत्र पाठविण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे या 
विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या उद्योग संचालनालयातील एकूण ६ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य 
पदांवर करण्यात आली असून त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर HS न 
शकलेल्या, अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत 
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या उद्योग संचालनालयातील विवरणपत्र-१ येथील 
कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण ६ (टिप्पणी सहायक -२ पदे, शाखा प्रमुख २ पदे, उद्योग निरिक्षक (गट-क) १ 
पद व लिपिक-टंकलेखक १ पद ) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 


२. उक्त अधिसंख्य पदे त्या पदांवरील कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा ते शासन सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त ae असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील. 
तद्नंतर सदर अधिसंख्य पदे संपुष्टात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१३१/उद्योग-३ 


३. सदर कर्मचाऱ्यापैकी श्री.एस.एम.दुलेवाड, उद्योग निरिक्षक (गट-क) यांचा जातीचा दावा 
जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरविला आहे. समितीच्या सदर निर्णयास श्री. दुलेवाड यांनी 
मा.न्यायालयात आव्हान दिले असून सदर प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. तरी उद्योग संचालनालयाने 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या दि. ६ जुले, २०१७ चे आदेश संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून सदर प्रकरण 
तातडीने निकाली काढण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 


४. steer पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच सदर 
अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक / सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत 
निर्णय घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत स्वतंत्र अभ्यास गटाची स्थापना करुन निर्णय 
घेण्यात येणार आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वाचा येथे नमुद शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार व वित्त विभाग, 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०४, दि.१.२.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेच्या आधारे निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकतांक २०२००३१८१२२५५०२४१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने 
Namdeo Kondiba 
Bhosale 


fAbe2Sc7126FC96324ece 


(डॉ. ना. कों. ARS) 
शासनाचे उप सचिव 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधि लेखा, नवी मुंबई, 
) उप सचिव (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (आपुक) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१३१/उद्योग-३ 


शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१३१/उद्योग-३, दिनांक १८ मार्च, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करुन न हाकलेल्या किंवा अन्य जात प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 
उद्योग संचालनालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत विवरणपत्र क्र.१) 


अ. | नाव शासन सेवेत । मूळ नियुक्तीचे | सद्यस्थितीत कार्यरत मैवानिवृत्ती अधिसंख्य अ.ज.जात प्रमाणपत्र अवैध / अन्य मागास प्रवर्ग | अधिसंख्य 
क्र नियुक्तीचा पद कार्यरत पद पदावरील दिनांक पदावर सेवा वर्ग | जात प्रमाणपत्र सादर केले किंवा कसे असल्यास | पदावरील 
दिनांक नियुक्तीचा केल्याचा कोणत्या मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र | मासिक वेतन 
दिनांक दिनांक सादर केले याबाबतची सद्यस्थिती 
| a २ 3 8 4 a 9 ८ ९ | | 
श्री. हिरामण | 02.99.9882 लिपिक- टिप्पणी सहाय्यक | १०.१०.२०१७ | ३१.०७.२०२६ ०२.०१.२०२० । अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | रु.३७,५००/- 
बाबुराव भनारकर टंकलेखक गट-क, मुंबई नागपूर यांनी दिनांक १५.०५.२००६ अन्वये श्री. 
ee प्राधिकरण हि. बा. भनारकर , टि. स. यांचे हलबा या अनु. 
Sule विभाग, मुंबई. जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे. सामान्य 
मुबई प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय दि. 
१५.०६.१९९५ नुसार संरक्षण देण्यात आले असून 
त्यांनी विशोष मागास प्रवर्ग “कोष्टी” या जातीचे 
दि.०१.०३.२००७ रोजीचे वैध प्रमाणपत्र सादर 
केले आहे. 
२. _ | श्रीमती सुषमा | ०१.०३.१९८३ लिपिक शाखा प्रमुख गट- | ०१.०२.२०१४ । ३०.०९.२०२१ ०२.०१.२०२० । अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | रु.७५,७७२/- 
प्रशांत पाटील. गट-क, क, उद्योग कोकण विभाग, ठाणे यांनी दिनांक १८.०६.२०१२ 
(कु. एस. व्ही. उद्योग संचालनालय अन्वये श्रीमती सु. प्र. पाटील, शाखा प्रमुख यांचे 
ठाणेकर) र as महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले 
a आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय 
आढाव्यानुसार दि. १५.०६.१९९५ नुसार संरक्षण देण्यात आले 
अधिक्षक, उद्योग असून त्यांनी विशेष मागास प्रवर्ग या जातीचे 
संचालनालय, दि.०३.१२.२०१३ रोजीचे वैध प्रमाणपत्र सादर 
मुंबई केले आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१३१/उद्योग-३ 


३. श्री. रमाकांत | ०९.०३.१९८३ लिपिक शाखा प्रमुख गट- | २६.०३.२००७ ३१.०५.२०२१ ०२.०१.२०२० । अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | रु.५५,२००/- 
बाळकृष्ण शास्त्री गट-क, क, मुंबई कोकण विभाग, ठाणे यांनी दिनांक २९.०५.२०१२ 
उद्योग प्राधिकरण अन्वये श्री. र. बा. शास्त्री , शाखा प्रमुख यांचे 
Sees Cia महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले 
a i आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय 
मानकाच्या 
आढाव्यानुसार दि. १५.०६.१९९५ नुसार संरक्षण देण्यात आले 
अधिक्षक, मुंबई असून त्यांनी विशेष मागास प्रवर्ग “कोळी-४” या 
प्राधिकरण जातीचे वैध प्रमाणपत्र दि.१०.०९.२०१२ रोजी 
विभाग, मुंबई सादर केले आहे. 
४. श्री. सुरेश | ०८.१२.१९९५ विस्तार उद्योग निरीक्षक | ०८.१२.१९९५ | ३०.०९.२०२५ ०२.०१.२०२० । अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | रु.८२,४४८/- 
मारोतीराव अधिकारी गट-क औरंगाबाद यांनी दिनांक १२.०६.२००२ अन्वये 
दुलेवाड (उद्योग ) गट- श्री. सु. मा. दुलेवाड उद्योग निरीक्षक यांचे अनु. 
ie pier जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे. या 
ग्रामीण विकास 
यंत्रणा, परभणी विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली 
आहे. तथापि मा. उच्च न्यायालयाने किंवा मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नाही. 
५. | श्री. राजु बापुराव | ३०.०७.१९९१ लिपिक, उद्योग | टिप्पणी सहाय्यक | २९.०७.२००९ ३०.०६.२०२२ ०३.०१.२०२० | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | रु.६१,५६८/- 
कुंभारे संचालनालय | गट-क, जिल्हा नागपूर यांनी दिनांक २१.११.१९९० अन्वये श्री. 
मुंबई. उद्योग केंद्र, रा. बा. कुंभारे , टिप्पणी सहाय्यक यांचे हलबा या 
नागपूर 


अनु. जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे. 
सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय 
दि.१५.०६.१९९५ नुसार संरक्षण देण्यात आले 
असून त्यांनी विशेष मागास प्रवर्ग “कोष्टी” या 
जातीचे दि.०१.१२.२०१४ रोजीचे वैध प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१३१/उद्योग-३ 


श्रीमती रेखा | १८.११.१९९६ तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, | १८.११.१९९६ । ३०.०६.२०२० ३१.१२.२०१९ । अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | रु.४८,२४०/- 
रमेश ढवळे कनिष्ठ लिपिक, | जिल्हा उद्योग नागपूर यांनी दिनांक ३१.०३.२०१६ अन्वये 
(पुर्वाश्रमीच्या कु. जिल्हा उद्योग | केंद्र, पुणे श्रीमती रेखा रमेश ढवळे, कनिष्ठ लिपिक यांचे 
रेखा पंचम केंद्र, सांगली हलबा या अनु. जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले 
पाठराबे) आहे. त्यामुळे विभागीय कार्यालय,पुणे यांच्या 


दिनांक ३१.१२.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
आदेशान्वये त्यांची सेवा शासन निर्णय 
दि.२१.१२.२०१९ नुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आली आहे. 


KKKKKKKKEKKEKRKKRKKAK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


